आदिवासी घटक कार्यक्रम सन २०२३- 
२४ अंतर्गत कार्यक्रम खर्चाच्या 
योजनांतर्गत निधी वितरण. 

(कार्यक्रम खर्च-मागासवर्गीय कल्याण) 


महाराष्ट्र शासन 
आदिवासी विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२३/ प्र.क्र. ०२ / कार्यासन-६ 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक :- २० ऑक्टोबर, 2023. 
वाचा :- 
१) वित्त विभाग, शासन परिपत्रक, क्र. अर्थसं-२०२३/प्र.क्र.४०/अर्थ-३, दि.१२.०४.२०२३. 
2) आदिवासी विकास विभाग शासन निर्णय क्र.बीयुडी-२०२३/प्र.क्र.०२/कार्यासन-६, 
दि.०५.०४.२०२३, दि.२७.०४.२०२३ व दि.०५.०६.२०२३, दि.१३.०७.२०२३, 
दि.२८.०७.२०२३, दि.२५.०८.२०२३, दि.५.०९.२०२३ व दि.२५.०९.२०२३. 


प्रस्तावना : - 


“महाराष्ट्र विनियोजन विधेयक, 2023” यास विधानमंडळाने मंजुरी दिलेली असुन 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांनी त्यास अधिसंमती दिळेली आहे. त्यानुषंगाने संदर्भाधीन क्र.१ येथील 
शासन परिपत्रकास अनुसरून वित्त विभागामार्फत अर्थसंकल्पीय अंदाज, वाटप आणि संनियंत्रण 
(BEAMS) वितरण प्रणालीवर अनिवार्य व कार्यक्रम Sala योजनांच्या अर्थसंकल्पित तरतूदींच्या 
बाब क्र. ०२-मजूरी,०३-अतिकालीक भत्ता, ०६-दुरध्वनी, वीज व पाणी शुल्क, १०-कंत्राटी सेवा, ११- 
प्रवास खर्च, १३-कार्याळयीन खर्च, १४-भाडेपट्टी व कर, १७-संगणक खर्च, १९-आहार खर्च, २४- 
पेट्रोळ de व वंगण, २८-व्यावसायीक व विशोष सेवा, ५५-कर्जे व आगाऊ रक्कमा या बाबींकरीता ५० 
%मर्यादेतील निधी वितरणासाठी उपलब्ध करुन दिला आहे. 


आता वित्त विभागाने वितरणासाठी उपलब्ध करुन दिलेल्या निधी वितरण मर्यादेच्या 
अनुषंगाने आदिवासी विकास विभागाच्या कार्यक्रम खर्चाच्या योजनांतर्गत संदर्भाधीन क्र.२ येथील 
शासन निर्णयान्वये यापुर्वी वितरीत केलेला निधी विचारात घेऊन उपलब्ध मर्यादेतील उर्वरीत निधी 
संबंधित नियंत्रक अधिकारी यांना वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय : - 

आदिवासी विकास विभागाच्या “कार्यक्रम खर्च” अंतर्गत मागणी क्र.टी-४ व टी-५ या खाली 
सोबतच्या विवरणपत्रातील रकाना क्रमांक-२ मध्ये नमूद योजनांकरीता रकाना क्रमांक-५ प्रमाणे 
उपलब्ध निधी संबधित नियंत्रक अधिकारी यांना वितरीत व खर्च करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत 
आहे. 


२. सदर निधी अर्थसंकल्पीय निधी वितरण प्रणालीवर वितरीत करण्यात आला आहे. सदर निधी 
संबंधित आहरण व संवितरण अधिकारी यांना वितरीत करण्यात यावा. सदर निधी खर्च करतांना 
संबंधितांमार्फत राज्यशासनाची कार्य नियमावली, वित्तीय नियमावली, अर्थसंकल्पीय नियम 
पुस्तिकेमधील विहीत तरतुदी व अटी शर्तीचे पालन करण्याची दक्षता घेण्यात यावी. 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२३/प्र.क्र.०२/कार्यासन.६ 


३. 


सदर शासन निर्णय वित्त विभागामार्फत अर्थसंकल्पीय निधी वितरण प्रणाळीवर उपलब्ध 


करुन दिलेल्या निधी मर्यादेत व संदर्भाधीन क्र.१ येथील शासन परिपत्रकान्वये प्रशासकीय विभागास 
प्रदान केलेल्या अधिकारात निर्गमित करण्यात येत आहे. 


os 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३१०१८१०२०५२६०२४ असा आहे. हा SATS 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


त्र 

१०, 
949. 
१२. 
१३८ 


Digitally signed by RAJENDRA DEVARAM BHAWARI 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, RAJENDRA ॥० 1. 


2.5.4.20=e2f5429d49742f96b79e4293421 ba2dfa8a 
D EVA RA M 71cad3864b9b289879d173b67fcdc, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 
serialNumber=F617DED8E7182679ED107E635111 
60B2054D23D8173AD985E5B569A5802CEASA, 
B H AWA R | cn=RAJENDRA DEVARAM BHAWARI 
Date: 2023.10.20 15:16:58 +05'30' 
(राजेंद्र दे.भवारी) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


मा.मंत्री, आदिवासी विकास यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

अप्पर मुख्य सचिव, आदिवासी विकास विभाग यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
अपर मुख्य सचिव, नियोजन/ वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

आयुक्‍त, आदिवासी विकास, महाराष्ट्र राज्य, नाशिक 

आयुक्‍त, आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे. 

अपर आयुक्‍त, आदिवासी विकास, नाशिक / नागपूर / ठाणे / अमरावती. 


. महालेखापाल (लेखापरिक्षण) / (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र १/२, मुंबई /नागपूर. 
, सर्व प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प. 


सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी. 

सर्व उपसचिव / अवर सचिव / कक्ष अधिकारी, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
ग्रंथपाल, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, ५ वा माळा, विधानभवन, मुंबई. 

वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

निवड नस्ती (का-६). 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२३/प्र.क्र.०२/कार्यासन.६ 


(रू.हजारात) 

अ योजनेचे नाव बाब/ उद्दीष्ट क्रमांक सन २०२३-२४ | सदर शा.नि.न्वये नियंत्रक 

क्र साठीची वितरीत अधिकारी 

अर्थसंकल्पिय | करण्यात येत 
तरतूद असलेली तरतूद 

al २ ३ शक आतां षु ६ 

मागणी क्र.टी-४ 

१ । ई-गव्हर्नन्स प्रकल्पाची १०-कंत्राटी सेवा ५००० ५००.०० | उपसचिव, 
अंमलबजावणी (लेखाशिर्ष एकूण ५००० ५००.०० | आदिवासी 
२२५१०८४८) विकास विभाग, 

मंत्रालय 
एकूण मागणी क्र. टी-४ ५००० ५००.०० 
मागणी क्र. टी-५ 

२२२५-अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, इतर मागासवर्ग व अल्पसंख्यांक यांचे कल्याण, 

०२-अनुसूचित जमातीचे कल्याण, 

२ | आदिवासी विकास आयुक्तालय - | ०१-वेतन ६८०८९० 10.00 | ०० आयुक्त, 
क्षेत्रीय यंत्रणांचे बळकटीकरण  । ०२-मजुरी १ ०.१०० | आदिवासी 
(लेखाशिर्ष २२२५१३९३) ०३-अतिकालीन भत्ता ८०० ८०.०० | विकास, नाशिक 

०६-दुरध्वनी,वीज व पाणी १०००० १०००.०० 
१०-कंत्राटी सेवा १२८७३ १२८७.३० 
११-प्रवास खर्च १०००० १०००.०० 
१३-कार्यालयीन खर्च ११०००० ११०००.०० 
१४-भाडेपट्टी व कर ५०००० ५०००.०० 
२७-लहान बांधकामे ७००० 10.00 | (00 
२८-व्यावसायिक सेवा ५००० ५००.०० 
५०-इतर खर्च १ | 0.00 | 

एकूण ८८६५६५ १९८६७.४० 

3 | अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र ०१-वेतन ३२५००० ०.००० आयुक्त, 
तपासणी समिती (लेखाशिर्ष ०२-मजुरी ९०० ९०.०० | आदिवासी, 
२२२५४१२२) ०३-अतिकालीन भत्ता 300 ३०.०० | संशोधन व 

०६-दुरध्वनी,वीज व पाणी ६००० G00,00 प्रशिक्षण संस्था, 
१०-कंत्राटी सेवा १५०००० १५०००.०० पुणे 2 
११-प्रवास खर्च ५०० ५०.०० 

१३-कार्यालयीन खर्च ९०००० 2000,00 

१४-भाडेपट्टी व कर १०००० १०००.०० 

२१-पुरवठा व सामग्री २०००० | 0.00 | 

२४-पेट्रोल तेल व वंगण ८७५० ८७५.०० 

२६-जाहीरात प्रसिद्धी १ fF 0.0| 0 

२८-व्यावसायिक सेवा ७०००० | 0.00 | ,00 

५०-इतर खर्च १ | 0.00 | 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२३/प्र.क्र.०२/कार्यासन.६ 


(रू.हजारात) 
अ योजनेचे नाव बाब/ उद्दीष्ट क्रमांक सन २०२३-२४ । सदर शा.नि.न्वये नियंत्रक 
क्र साठीची वितरीत अधिकारी 
अर्थसंकल्पिय | करण्यात येत 
तरतूद असलेली तरतूद 
Ex २ ३ 11. a षु & 
एकूण ६८१४५२ २६६४५.०० 
४ | आदिवासी मुलांसाठी व ०१-वेतन १३५४८४७ ०.००० आयुक्‍त, 
मुलींसाठी शासकीय वसतीगृह | ०२-मजुरी १ ०.१० आदिवासी 
(लेखाशिर्ष २२२५डी७२५) ०३-अतिकालीन भत्ता १०० १०.०० | विकास, नाशिक. 
०६-दुरध्वनी,वीज व पाणी १४०००० १४०००.०० 
१०-कंत्राटी सेवा १७०००० १७०००.०० 
११-प्रवास खर्च १४५०० १४५०.०० 
१३-कार्यालयीन खर्च ८०००० ८०००.०० 
१४-भाडेपट्टी व कर ६००००० ६००००.०० 
१९-आहार खर्च १५५६६५० १५५६६५.०० 
२१-पुरवठा व सामग्री ११००००० | 0.00 | .०० 
२८-व्यावसायिक सेवा १ ०.१० 
३१-सहायक अनुदाने १ = 00 
(वेतनेतर) 
५०-इतर खर्च ४५०००० 10.00 | 
एकूण ५४६६१०० २५६१२५.२० 
५ | आश्रमशाळा समुह ०१-वेतन ८९००००० ०.००० आयुक्त, 
(लेखाशिर्ष २२२५डी७३४) ०२-मजुरी १ ०.१० आदिवासी 
०३-अतिकालीन भत्ता १ ०.१० | विकास, नाशिक. 
०६-दुरध्वनी,वीज व पाणी १४०००० १४०००.०० 
१०-कंत्राटी सेवा ८३०००० ८३०००.०० 
११-प्रवास खर्चे २०००० २०००.०० 
१३-कार्यालयीन खर्च १००००० १००००.०० 
१४-भाडेपट्टी व कर ८५००० ८५००.०० 
१९-आहार खर्च ३८५०००० ३८५०००.०० 
२१-पुरवठा व सामग्री ३८५०००० | 0.00 | 
२८-व्यावसायिक सेवा १ ०.१० 
३१-सहायक अनुदाने १ _ 00 
(वेतनेतर) 
५०-इतर खर्च ३३०००० .___ गती, 
एकूण १८१०५००४.०० ५०२५००.३० 
एकूण मागणी क्र.टी-०५ २५१३९१२१ ८०५१३७.९० 
एकूण टी-०४--टी-०५ २५१४४१२१ ८०५६३७.९० 


पृष्ठ ४पैकी ४ 


